शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव व 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
धाराशिव या संस्थेकरीता सुरक्षारक्षकांची पदे 
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) 
संस्थेकडून भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१६१/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्राळय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २८नोव्हेंबर २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः एसजीए-१५०६/प्र.क्र.२२/काम-५, दिनांक 
०८.११.२००६. 
२) शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक एसजीए- 
२०१४/प्र.क्र.३००(२)/कामगार-५, दिनांक ३०.०७.२०१४. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दि. १७.०४.२०१५. 
४ शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०१९/प्र.क्र.१८४/२०१९/शिक्षण-१, दिनांक २७.०१.२०२१. 
4) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण a औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: पदनि- 
२०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/वैसेवा-२, दिनांक २७.०५.२०२१. 
६ arma निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: पदनि- 
२०२२/प्र.क्र.१३४/२०२२/वैसेवा-१, दिनांक ०१.०८.२०२३. 
७) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्र- 0॥॥९३-१६०६०/२१३/२०२२- 
EST8/33§ 0/2023, दिनांक 20.90.2023. 
प्रस्तावना :- 
विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील धाराशिव येथील १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय व 
४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास दिनांक २७.०१.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धाराशिव व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
धाराशिव या संस्थेत प्रवेशित विद्यार्थी, अध्यापक वर्ग, परिचर्या संवर्ग, अधिकारी व कर्मचारी, रुग्ण व रुग्णांचे 
नातेवाईक तसेच संस्थेतील यंत्रसामुग्री, फर्निचर व इतर वस्तुंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षारक्षकांच्या सेवा 
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) बाह्यस्रोताकडून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
शासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धाराशिव (लेखाशिर्ष २२१० एच१२२ ) व शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव (लेखाशिर्ष २२१० एच०९८ ) या संस्थेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी, विद्यार्थीनी तसेच 
संस्थेमधील प्राध्यापक/सह प्राध्यापक व अन्य शासकीय कर्मचा-यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने अनुक्रमे ५९ व go इतके 
सुरक्षा रक्षक (विविध अधिकारी/कर्मचारी) महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) या संस्थेकडून 
उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरीता येणा-या अनुक्रमे वार्षिक रु. रु.२,४७,१९,०६०/- व २,५४,५३,८८७/-असे 
एकूण रु. ५,०१,७२,९४७ (अक्षरे पाच कोटी एक लाख बहात्तर हजार नऊशे सत्तेचाळीस रुपये फक्त) 
(जी.एस.टी. व सर्व भत्ते सहित ) एवढ्या वार्षिक खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१६१/प्रशा-२, दिनांक २८.११.२०२३. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम भाग 
पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर बाबींसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धाराशिव (लेखाशिर्ष २२१० 
एच१२२) व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव (लेखाशिर्ष २२१० एच०९८) या संस्थेच्या (१०) कंत्राटी 
सेवा या उद्दिष्टांतर्गत चालू वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीत निधीमधून भागविण्यात यावा. 

४. सदर झशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८१५५७३५१९१३ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
MAHADEO ८2 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c62 
5¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F54 


JOGDAND. 22 creiecroinaecone” 
(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव. 

७. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


